इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत 
चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज आश्रमशाळेतील 
शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय 
खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा 
व मंजूरीबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०२३/प्र.क्र.४२/विजाभज-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
१ला मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दि. ३१ जानेवारी, २०२३ 
संदर्भ:- 
१. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.वैखप्र- 
२०१८/प्र.क्र.१८८/२०१८/राकावि-२, दिनांक ६ जून, २०१९ 
२. शासन निर्णय, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती 
भटक्या जमाती आणि विशोष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, क्र.वैखप्र- 
२०१९/प्र.क्र.११४९/ विजाभज-२ , दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१९ 
३. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१२०/राकावि-२, 
दिनांक १७ जानेवारी, २०२३ 


प्रस्तावना:- 

शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ मधील 
तरतुदींच्या अधीन राहून, आकस्मिकरित्या उद्भवणाऱ्या २९ आजारांवर खाजगी रुग्णालयात घेतलेल्या 
उपचारांवरील तसेच ५ गंभीर आजारांवर शासनाने संपूर्ण खर्चाच्या प्रतिपुर्तीसाठी मान्यता दिलेल्या खाजगी 
रुग्णालयात घेतलेल्या उपचारावरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रत्येक प्रकरणी रुपये ३,००,०००/- च्या कमाल मर्यादेत 
प्रतिपुर्तीस मंजुरी देण्याचे अधिकार उपरोक्‍त दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार विभाग 
प्रमुख(संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे) यांना आहेत. या मर्यादेबाहेरील वैद्यकीय 
खर्चाच्या प्रतिपुर्तीची प्रकरणे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे सादर केली जातात. 
२. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने संदर्भ क्र. ०३ येथील शासन निर्णयान्वये वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या 
प्रकरणाबाबत वित्तीय अधिकारात बदल केला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केलेला बदल या विभागाच्या 
आश्रमशाळेतील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांना लागू करण्यासाठी शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील दिनांक १७ जानेवारी, २०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयाच्या अनुषंगाने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज 
आश्रमशाळेतील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व 
मंजूरीबाबतच्या अधिकारांत संदर्भ क्रमांक ३ येथील दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयात 
खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


अ. | सक्षम प्राधिकारी पूर्वीचे अधिकार सुधारीत अधिकार 
क्र 


र्‌ मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग | रुपये ३,००,०००/- शछअक्षरी | रुपये ५,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
प्रमुख सचिव/ प्रधान सचिव/ | रुपये तीन लक्ष) वरील प्रकरणे | पाच लक्ष) वरील प्रकरणे 

अपर मुख्य सचिव, इतर 
मागास बहुजन कल्याण विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०२३/प्र.क्र.४२/विजाभज-१ 


२ | संचालक, रुपये ३,००,०००/- अक्षरी रुपये ३,००,०००/- (अक्षरी रुपये 


इतर मागास बहुजन कल्याण | रुपये तीन लक्ष) पर्यंतची | तीन लक्ष) वरील परंतु रुपये 
संचालनालय, पुणे प्रकरणे ५,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन 
लक्ष) पर्यंतची प्रकरणे 
३ | प्रादेशिक उपसंचालक, रुपये २,००,०००/- अक्षरी रुपये ३,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
इतर मागास बहुजन कल्याण | रुपये दोन लक्ष) पर्यंतची | तीन लक्ष) पर्यंतची प्रकरणे 
(प्रादेशिक) विभाग प्रकरणे 


२. रुपये ५,००,०००/- वरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या प्रकरणांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय 
देखभाल) नियम, १९६१ व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामधील तरतुदींच्या अधीन राहून 
मंजुरी देण्याचे अथवा उचित निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना राहतील. 
३. शासन याद्वारे असे निर्देश देत आहे की, वर नमूद केल्याप्रमाणे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग प्रमुख, 
विभाग प्रमुख व प्रादेशिक विभाग प्रमुख यांच्या स्तरावर विजाभज आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर 
कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांना मंजुरी देताना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यानंतर 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामधीळ तरतुदी काटेकोरपणे तपासून मंजुरी देण्याची जबाबदारी सक्षम 
प्राधिकाऱ्याची राहील. 
४. हा शासन निर्णय प्रलंबित प्रकरणांनादेखील लागु करण्यात यावा, मात्र यापुर्वीची निर्णयीत ठरलेली 
प्रकरणे पुन्हा सुरु करण्यात येवू नये. 
५. हा शासन निर्णय संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.वैखप्र- 
२०२२/प्र.क्र.१२०/राकावि-२, दिनांक १७ जानेवारी, २०२३ नुसार वाढविण्यात आलेल्या मर्यादेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०२१४११५८४८६०३४ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, KAILAS TARACHAND 

SALUNKE 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa:- 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव 
४. मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
८. सर्व प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग 
९. सर्व सहायक आयुकत, समाज कल्याण. 
१०. सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी. 
११. सर्व मुख्याध्यापक विजाभज आश्रमशाळा (संबंधिक सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण यांचे मार्फत) 
१२. निवडनस्ती (विजाभज-१). 
पृष्ठ २ पैकी २ 


